अधिव्याख्याता, संगणक अभियांत्रिकी, 
शासकीय तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन 
शिक्षक सेवा गट-अ या पदावरील नियुक्‍ती 
रद्द करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 

शासन निर्णय क्र. ससेनि-३२१७/प्र.क्र.६१/१७/तांशि-७ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ०१ ऑगस्ट, २०१८ 


या विभागाचा समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि. २७ सप्टेंबर, २०१७. 

संचालक, तंत्रशिक्षण संचाळनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.४आ/आस्था/२०१७/८६३, दि.२२ नोव्हेंबर, २०१७. 
या विभागाचे समक्रमांकाचे पत्र दि.२४ नोव्हेंबर, २०१७ व दि.१६ फेब्रुवारी, २०१८. 

श्रीमती आकांक्षा पाटील यांचे दि.०६ डिसेंबर, २०१७ चे बंधपत्र. 


पहा :१ 
२ 


3 
8 


~ 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत श्रीमती मुत्याल स्मिता व श्रीमती पाटील आकांक्षा यांना 
अधिव्याख्याता, संगणक अभियांत्रिकी, शासकीय तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अया 
पदावर संदर्भाधिन क्र.०१ येथील शासन निर्णयाव्दारे दोन वर्षांच्या परिविक्षा कालावधीसाठी खालील तक्त्यात 
नमूद केल्यानुसार स्थानापन्न नियुक्‍ती देण्यात आली होती. तसेच, संबधित पदावर रूजू होण्याकरीता 
संदर्भाधीन क्र.३ येथील शासन पत्रान्वये अंतिम मुदतवाढ दिल्यानंतरही श्रीमती मुत्याल स्मिता, 
अधिव्याख्याता, माहिती तंत्रज्ञान या पदावर रूजू झालेले नाहीत. तसेच, श्रीमती पाटील आकांक्षा यांना संबंधित 
पदावर रूजू होण्यास इच्छूक नसल्याचे संदर्भाधीन क्र.४ येथील बंधपत्रद्वारे कळविले आहे. सबब, श्री. मुत्याल 
व श्रीमती पाटील यांना संबधित पदावर रूजू होण्यास स्वारस्य नसल्याचे लक्षात येत असल्याने संदर्भाधिन 
क्र. ०१ येथील शासन निर्णयाव्दारे करण्यात आलेली त्यांची स्थानापन्न नियुक्‍ती या शासन निर्णयाद्वारे रद्द 
करण्यात येत आहे. 


अ.क्र आयोग पुरस्कृत आयोगाने शिफारस नियुक्तीचे ठिकाण 
उमेदवारांचे नांव केलेला प्रवर्ग 
ae श्रीमती पाटील आकांक्षा ड्‌.मा.व शासकीय तंत्रनिकेतन, अहमदनगर 
अशोक 
२ श्रीमती मुत्याल स्मिता अ.ज (अनुरोष) शासकीय तंत्रनिकेतन, अंबड 
राजेंद्र 


०२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०१८०८०११२४८२७८५०८ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sudhir Jaya : 
Shetty 


(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रतिः संबंधित उमेदवार (पोच देय नोंदणीकृत डाकेने) 


शासन निर्णय क्रमांकः ससेनि-३२१७/प्र.क्र.६१/१७/तांशि-७ 


Wd: 
q 


AD 


Cc ww 


Cc 


4 


n GS :<0 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


8 


सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (TAT) 

मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय,औरंगाबाद/नाशिक . 

प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, अंबड/अहमदनगर. 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, जालना/अहमदनगर. 
निवड नस्ती (तांशि-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


